शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात व्यावसायिक 
औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन 
संस्था सुरु करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९) तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जूले, २०१९ 


संदर्भ: १ संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/नवीन/मान्यता/२०१९/५२४, दिनांक १७.०५.२०१९. 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/पीसीआय मान्यता/२०१९/६९५, दिनांक २४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
राज्यात व्यावसायिक औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्थांना मान्यता 
देण्यासंदर्भात दिनांक १५.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेल द्वारे संचालक, तंत्र शिक्षण यांना प्राप्त झालेल्या 
यादीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन क्र. २ येथील पत्रान्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मधील नमूद ०१ संस्थेस नवीन 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद संस्थेस नवीन औषधनिर्माणश्ासत्र पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु 
करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्षमता प्रपत्र-अ मध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

३. सदर अभ्यासक्रमाच्या संळग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९) तांशि-५ 


8. 


Go 


११ 


१२. 


wee 


सदर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे आवश्यक राहील. 


. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 


कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केळेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत 
संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची 
पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 


भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 
सदर पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूजान (प्रोहिबिशान ऑफ 
HCA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत . 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 


.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ YFP अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवऱ्यक राहील. 

याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९) तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४१५१२४९३७०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katk: 
IN: c=IN, o=Governmen| ht Higher and 


Anil Raghunath os | Education Department, postalCode-400032 


3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3f5719b9d 
fb87a96579dc30c265dt 


K. k I Numb 1d82c73e8a0c7 b6da68b6511197206b9 
a a r 4720842cda576febebf84581fc52 il Raghunath 
Date: 2019.07.04 15:18:35 +05'30 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


नः 
2. 
oe 


षु क 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान- 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन Protea क्र.2019/( प्र.क्र.96/19)/ तांशि-5, दि. 04 जूले, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-अ 


List of New Diploma Pharmacy Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr Current | Institute Name Institute District | Institution Name of Organisation Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake Intake 
No | Application Address Type Parent (Trust) Address Board Course Time/ | Approved | Approved | Approved 
Number Organisation Part for 2018- | for 2019- | for 2019- 
(Trust) Time 19 20 20 (PCI) 
(AICTE) 
1 1- NBS AFSAR LATUR  |Unaided - HINDUSTAN |AFSARNAGAR — |PHARMACY |Maharashtra |DIPLOMA |PHARMACY _/Ist Shift |FULL 0 60 60 
4492323911 INSTITUTE |NAGAR Private EDUCATION |NEAR PAWAR State Board of TIME 
OF TULJAPUR SOCIETY HOUSE AUSA Technical 
PHARMACY |ROAD NEAR Education, 
PAWAR Mumbai 
SUBSTATION 
AUSA 


Page 1 of 1 


